परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१९/ प्र.क्र.(६०/२१)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ मे, २०२१ 


संदर्भ - १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.उवतंशि/तांशि-१/३३/१३/११९/१३, 
दि. ०५.०८.२०१७ 
२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.बदळली-२०१७/प्र.क्र.२३६/१७)/तांशि-१, 
दि. ११.१२.२०१७. 
३. संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२१/२४१, दि. ०४.०५.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये डॉ. विजय माणिकराव आठवले व 
डॉ. SET BRI वानखेडे यांची सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्याळयीन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरीता अनुक्रमे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव व झासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे. तदनंतर संदर्भाधीन क्र.? येथील शासन 
निर्णयान्वये डॉ. आठवले यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन त्यांची सुधारीत पदस्थापना शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नागपूर येथे करण्यात आली. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९.०२.२०१६ 
अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांनुसार, उक्त नमूद अध्यापकांनी परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरीत्या पूर्ण केला असल्याने, त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचा प्रस्ताव 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्याकडून संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यास अनुलक्षून 
संबंधितांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 

शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, दि. २९.०२.२०१६ मधील 
अटींची पूर्तता वर नमूद डॉ. आठवले व डॉ. वानखेडे यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ-५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची 
सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ-६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अध्यापकाचे नाव , पदनाम व कार्यरत संस्था | रुजू दिनांक परिविश्वाचीन” |. परिविक्षांचीन . | sorcery 
कालावधीतील । कालावधी पूर्ण पुढे चालू ठेवण्याचा 
एकूणरजा | होण्याचा दिनांक दिनांक 
Ea 2 3 | Be 4 ६ 
|. डॉ.विजय माणिकराव आठवले, १२.१२.२०१७ ७ दिवस १८.१२.२०१९ १९.१२.२०१९ 
सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, (म.पू) om) म.पू) 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
नागपूर 
ह डॉ. उदय BRIA वानखेडे , ०१.०९.२०१७ निरंक ३१.०८.२०१९ ०१.०९.२०१९ 
सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, (म.पू) (4-4) (म.पू) 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
चंद्रपूर 


शासन Beat क्रमांकः परिवि-२०१९/ प्र.क्र.( ६०/२१)/तांशि-१ 


२. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
३. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१७१२०१५१४२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signe 
: CN = Sai 


Sameer Laxman ०५% 


Dhere 7011 vanes ase 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (प्राचार्यांमार्फत) 

प्रत, 

१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

2) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नागपूर. 

३) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर/नागपूर . 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर/नागपूर. 

५) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६ निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


